RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


- 


वर्ष ७ , अंक ४ ९ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २० , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ७६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

क्रमांक एमयूएन -२०१७ / प्र.क्र .२१ / नवि - १८. - ज्याअर्थी , शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे . ) याच्या कलम 
३४१ - क चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ख ) , ( २ ) आणि कलम ३ चे पोट - कलम ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन उद्घोषणा , नगरविकास 
विभाग , एमयूएन -२०१७ / प्र.क्र .२१ / नवि -१८ , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२० याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२० 
यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील भिसी या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून 
नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी “ भिसी नगरपंचायत " 
या नावाने नगरपंचायत घटीत करण्यासाठी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१ क चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ख ) , ( २ ) आणि कलम ३ चे 
पोट - कलम ( ३ ) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले होते ; 
आणि ज्याअर्थी शासन उद्घोषणा , नगरविकास विभाग , क्रमांक एमयूएन -२०१७ / प्र.क्र .२१ / नवि -१८ , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२० 

९ 
स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती . 

आणि ज्याअर्थी , अधिसूचनेत नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांच्याकडे एकही आक्षेप प्राप्त झालेला नाही ; 
आणि ज्याअर्थी , भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - थ च्या खंड ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र 

) 
शासनाला , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " अ " मध्ये अधिक तपशिलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , संक्रमणात्मक क्षेत्र 
म्हणून विनिर्दिष्ट करणे इष्ट वाटते . 


3 


( १ ) 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ७६-१ 


- 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३४१ - क , चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ख ) आणि ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , संक्रमणात्मक 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ क चे पोट - कलम ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , “ भिसी 
नगरपंचायत " या नावाने एक नगरपंचायत घटीत करण्यात येत आहे . उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या हद्दी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " ब " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


अनुसूची " अ " 


> 


> 


भिसी नगरपंचायतीचे हद्दीतील संक्रमणात्मक क्षेत्राच्या अधिक तपशिलवारपणे वर्णन केलेले स्थानिक क्षेत्र 

भिसी गावाचे सर्व्हे नं . ६ ९९ ते ७०१ , १००३/१ , १००३ / २,१००३ / ३ , ६८५/१ , ६८५/२ , ७४ ते ७६ , ४ ९ ० , १००५ , १०४७ , ६२ , 
१०४४ , ५४ , ६८८ , ९९ ७ , १०२४ , १०६८ , ३ ९ ४ , ६/१ , ६/२ , ९ ३६ , १ , २ , ७ ते १७ , १८/१ , १८/२ , १८/३ , १ ९ ते ७३ , ७७ ते १२८ , 
१२८/१ , १२८/२ , १२ ९ ते १३५ , १३६/१ , १३६/२ , १३६/३ , १३७ ते २३१ , ३२/१ , २३२,२ , २३३ ते २५८ , २५ ९ / १ , २५ ९ / २ , २६० 
ते २८० , २८१/१ , २८१/२ , २८२ ते २ ९ ० , २ ९ १ / १ , २ ९ १ / २ A , २ ९ १ / २ B , २ ९ २ ते ३१ ९ , ३२०/१ , ३२०/२ , ३२१ ते ३३७ , ३३८/१ , 
३३८/२ , ३३ ९ ते ३५२ , ३५३/१ , ३५३/२ , ३५४ ते ३ ९ ३ , ३ ९ ५ ते ४१३ , ४१५ ते ४४६ , ४४७/१ , ४४७/२ , ४४८ ते ४६५ , ४६६/१ , 
४६६/२ , ४६७ ते ४८३ , ४८४/१ , ४८४/२ , ४८५ , ४८६ , ४८६/२ , ४८६/३ , ४८६/४ , ४८७ ते ५२५ , ५२६/१ , ५२६/२ , ५२७ ते ५५१ , 
५५२/१ , ५५२/२ , ५५३ , ५५४ , ५५६ ते ५६ ९ , ५६०/१ , ५६०/२ , ५६१ ते ६०७ , ६०८/१ , ६०८/२ , ६० ९ ते ६१३ , ६१४/१ , ६१४/२ , 
६१५ , ६१६/१ , ६१६/२ , ६१७ , ६१८/१ , ६१८/२ , ६१ ९ / १ , ६१ ९ / २ , ६२०/१ , ६२०/२ , ६२१ ते ६३ ९ , ६४०/१ , ६४०/२ , ६४०/३ , 
६४१ ते ६४५ , ६४६/१ , ६४६/२ , ६४७ ते ६५३ , ६५४/१ , ६५४/२ , ६५५ ते ६८४ , ६८६ ते ६ ९ ८ , ७०२ ते ७४७ , ७४८/१ , ७४८/२ , 
७४ ९ ते ७७६ , ७७८ ते ७८४ , ७८५/१ , ७८५/२ , ७८६ ते ८०७ , ८० ९ ते ८१२ , ८१३/१ , ८१३/२ , ८१४ ते ८१६ , ८१७/१ , ८१७/२ , 
८१८ ते ८४२ , ८४३/१ , ८४३/२ , ८४४ ते ८७३ , ८७४/१ , ८७४/२ , ८७४/३ , ८७४/४ , ८४५ ते ८ ९ ७ , ८ ९९ ते १००२ , १००४ ते १०२३ , 
१०२५ ते १०२८ , १०२ ९ / १ , १०२ ९ / २ , १०३० ते १०४३ , १०४५ , १०४६ , १०४८ ते १०६७ , १०६ ९ ते १० ९ ४ . 


> 


> 


> 


अनुसूची " ब " 


- 


भिसी नगरपंचायतीच्या संक्रमणात्मक क्षेत्रातील स्थानिक क्षेत्राच्या हद्दीचा तपशील . 
पुर्व सर्वे क्रमांक ९ , १६ , ६१ , ६७ , १६ , ०१ , ७३ , १५० 
पश्चिम सर्व्हे क्रमांक १४६ , १४३ , १४२ , १३६ , १३५ 

उत्तर सर्वे क्रमांक ३२७ , ३२६ , २३४ , २२५ , २ ९ १ , ३३४ , ३३५ , ४२ ९ , ४७३ , ५२८ , ५४६ 


दक्षिण 


सर्व्हे क्रमांक ७३ , ११ , १३ , १४ , ३२ , ३३ , ३४ , ३५ , ७४ , ७५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश मोघे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 

4 


m 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th November 2021 . 


NOTIFICATION 


> 


a 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. MUN - 2017 / C.R . 21 / UD - 18. — Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department , No. MUN - 2017 / C.R . 21 / UD - 18 , dated the 29th December 2020 published 
in the Maharashtra Government Gazette , Central Sub - Division , Part1A , Extraordinary , dated the 
29th December 2020 issued in pursuance of the provisions of sub - section ( 1 ) , ( 1B ) ( 2 ) of section 341 
A read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the 
Government of Maharashtra had invited objections within a period of thirty days , from the date of 
publication thereof in the Maharashtra Government Gazette , to its proposal to issue a notification 
under sub - sections ( 1 ) , ( 1B ) ( 2 ) of section 341 - A of the said Act , to specify the local area of the Village 
Panchayat of Bhisi in Chandrapur District , being an area in transition from a rural area to an urban 
area and to be a transitional area and to constitute a Nagar Panchayat by the name of the " Bhisi 
Nagar Panchayat ” for the said transitional area ; 

And whereas , the Government Proclamation Urban Development Department No. MUN - 2017 / 
C.R.21 / UD - 18 . , dated the 29th December 2020 , was published in the local newspaper ; 

And whereas , the Collector of Chandrapur District has not received any objection pursuant to 
the Proclamation , within the specifies period ; 

And whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said 
local area , more particularly described in Schedule " A " appended hereto , to be a transitional area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of section 
341 - A of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby , specifies the said local area to be a transitional area , for which there shall be constituted a 
Nagar Panchayat , as provided in sub - sections ( 2 ) of said section 341 - A of the said Act , by the name 
Bhisi Nagar Panchayat . The boundaries of the said transitional area shall be such as are specified 
in Schedule “ B ” appended hereto . 


Schedule " A " 


- 


- > 


Description of the local area of Bhisi Nagarpanchayat to be specified 

as a transitional area 
Survey no . of Bhisi village . 699 to 701 , 1003/1 , 1003 / 2,1003 / 3 , 685/1 , 685/2 , 74 to 76 , 490 , 1005 , 
1047 , 62 , 1044 , 54 , 688 , 997 , 1024 , 1068 , 394 , 6/1 , 6/2 , 936 , 1 , 2 , 7 to 17 , 18/1 , 18/2 , 18/3 , 19 to 73 , 77 
to 128 , 128/1 , 128/2 , 129 to 135 , 136/1 , 136/2 , 136/3 , 137 to 231 , 32/1 , 232,2 , 233 to 258 , 259/1 , 259/2 , 
260 to 280 , 281/1 , 281/2 , 282 to 290 , 291/1 , 291 / 2A , 291 / 2B , 292 to 319 , 320/1 , 320/2 , 321 to 337 , 
338/1 , 338/2 , 339 to 352 , 353/1 , 353/2 , 354 to 393 , 395 to 413 , 415 to 446 , 447/1 , 447/2 , 448 to 465 , 
466/1 , 466/2 , 467 to 483 , 484/1 , 484/2 , 485 , 486 , 486/2 , 486/3 , 486/4 , 487 to 525 , 526/1 , 526/2 , 527 to 
551 , 552/1 , 552/2 , 553 , 554,556 to 569,560 / 1 , 560/2 , 561 to 607 , 608/1 , 608/2 , 609 to 613 , 614/1 , 614/2 , 
615 , 616/1 , 616/2 , 617 , 618/1 , 618/2 , 619/1 , 619/2 , 620/1 , 620/2 , 621 to 639 , 640/1 , 640/2 , 640/3 , 641 
to 645 , 646/1 , 646/2 , 647 to 653 , 654/1 , 654/2 , 655 to 684 , 686 to 698 , 702 to 747 , 748/1 , 748/2 , 749 to 
776 , 778 to 784 , 785/1 , 785/2 , 786 to 807 , 809 to 812 , 813/1 , 813/2 , 814 to 816 , 817/1 , 817/2 , 818 to 
842 , 843/1 , 843/2 , 844 to 873 , 874/1 , 874/2 , 874/3 , 874/4 , 845 to 897 , 899 to 1002 , 1004 to 1023 , 1025 
to 1028 , 1029/1 , 1029/2 , 1030 to 1043 , 1045 , 1046 , 1048 to 1067 , 1069 to 1094 . 


> 


> 


> 


> 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ७६-१अ 


- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 

4 


Schedule " B " 


Boundaries of the local area of Bhisi Nagarpanchayat to be specified 

as a transitional area 


East 


> 


West 


Survey No. 9 , 16 , 61 , 67 , 16 , 01 , 73 , 150 
Survey No. 146 , 143 , 142 , 136 , 135 
Survey No. 327 , 326 , 234 , 225 , 291 , 334 , 335 , 429 , 473 , 528 , 546 


North 


> 


South 


Survey No. 73 , 11 , 13 , 14 , 32 , 33 , 34 , 35 , 74 , 75 


> 


> 


> 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH MOGHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ 


आदेश 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

क्रमांक एमयूएन -२०१७ / प्र.क्र .२१ / नवि - १८. - ज्याअर्थी , शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग , एमयुएन -२०१७ / प्र.क्र .२१ / नवि 
१८ , दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०२१ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . 
४० ) याच्या कलम ३४१ क चे पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) या तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील भिसी या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमित होणारे क्षेत्र हे संक्रमणात्मक 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी “ भिसी नगरपंचायत " गठित केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , नव्याने रचना केलेल्या भिसी नगरपंचायतीची रितसर रचना होईपर्यंत उक्त नगरपंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये पार 
पाडण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 

म्हणून , आता , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) कलम ३४० 
च्या परिच्छेद ( i ) च्या कलम ( e ) पोट - कलम ( २ ) व इतर प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , नव्याने 
गठीत केलेल्या उक्त नगरपंचायतीची उक्त अधिनियमान्वये यथोचित रचना होईपर्यंत तहसिलदार , चिमूर यांची भिसी नगरपंचायतीच्या 
संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


- 


+ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश मोघे , 
शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th November 2021 . 


ORDER 


> 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 
No. MUN - 2017 / C.R.21 / 

UD - 18. — Whereas , by the Government Notification , Urban Development 
Department , MUN - 2017 / C.R.21 / UD - 18 , dated the 26.11.2021 issued in exercise of powers conferred 
by sub - section ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of section 341 - A of Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayat 
and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) , and of all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharashtra has specified the local area of Village Bhisi in Chandrapur 
District , being an area in transitional from rural area to an urban area and to be a transitional 
area and to constitute a Nagar Panchayat by the name of “ the Bhisi Nagar Panchayat ” for the said 
transitional area ; 

And whereas , it is expedient to appoint the Government Officer to exercise all powers and duties 
of the newly constituted Bhisi Nagar Panchayat till the said Nagar Panchayat is duly constituted ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by paragraph ( i ) of clause ( e ) of sub - section 
( 2 ) of section 340 the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby appoints the Tahsildar Chimur , as an Administrator of the said newly constituted 
Bhisi Nagar Panchayat to exercise all the powers and duties relating to the said Nagar Panchayat 
till the said Nagar Panchayat is duly constituted in accordance with the provisions of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH MOGHE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४००००१ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


- 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२१ / प्र.क्र .०६ / ( १ ) /पं.रां.५.-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ 
चा महा . अधिनियम - पाच ) यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) यासह २५४ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ ( ६ ) 
मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून चंद्रपूर जिल्ह्यातून वगळीत आहे 

अनुसूची 


अ.क्र 


जिल्हा . 


गट . 


स्थानिक क्षेत्र . 


वगळण्याचा दिनांक . 


( १ ) 


( २ ) 
चंद्रपूर 


निवडणूक 
विभाग . 
( ४ ) 
चिमूर 


( ३ ) 
चिमूर 


१ . 


( ५ ) 

( ६ ) 
भिसी गावाचे सर्वे नं . ६ ९९ ते ७०१ , १००३/१ , | २६ नोव्हेंबर २०२१ 
१००३/२ , १००३/३ , ६८५/१ , ६८५/२ , ७४ ते 
७६ , ४ ९ ० , १००५ , १०४७ , ६२ , १०४४ , ५४ , 
६८८ , ९९ ७ , १०२४ , १०६८ , ३ ९ ४ , ६/१ , ६/२ , 
९ ३६ , १ , २ , ७ ते १७ , १८/१ , १८/२ , १८/३ , 
१ ९ ते ७३ , ७७ ते १२८ , १२८/१ , १२८/२ , १२ ९ 
ते १३५ , १३६/१ , १३६/२ , १३६/३ , १३७ ते 
२३१ , ३२/१ , २३२ , २ , २३३ ते २५८ , २५ ९ / १ , 
२५ ९ / २ , २६० ते २८० , २८१/१ , २८१/२ , २८२ 
ते २ ९ ० , २ ९ १ / १ , २ ९ १ / २ A , २ ९ १ / २ B , २ ९ २ ते 
३१ ९ , ३२०/१ , ३२०/२ , ३२१ ते ३३७ , ३३८/१ , 
३३८/२ , ३३ ९ ते ३५२ , ३५३/१ , ३५३/२ , ३५४ 
ते ३ ९ ३ , ३ ९ ५ ते ४१३ , ४१५ ते ४४६ , ४४७/१ , 
४४७/२ , ४४८ ते ४६५ , ४६६/१ , ४६६/२ , ४६७ 
ते ४८३ , ४८४/१ , ४८४/२ , ४८५ , ४८६ , ४८६/२ , 
४८६/३ , ४८६/४ , ४८७ ते ५२५ , ५२६/१ , 
५२६/२ , ५२७ ते ५५१ , ५५२/१ , ५५२/२ , ५५३ , 
५५४ , ५५६ ते ५६ ९ , ५६०/१ , ५६०/२ , ५६१ ते 
६०७ , ६०८/१ , ६०८/२ , ६० ९ ते ६१३ , ६१४/१ , 
६१४/२ , ६१५ , ६१६ / १,६१६ / २,६१७ , ६१८/१ , 
६१८/२ , ६१ ९ / १ , ६१ ९ / २ , ६२०/१ , ६२०/२ , 
६२१ ते ६३ ९ , ६४०/१ , ६४०/२ , ६४०/३ , 
६४५ , ६४६/१ , ६४६/२ , ६४७ ते ६५३ , ६५४/१ , 
६५४/२ , ६५५ ते ६८४ , ६८६ ते ६ ९ ८ , ७०२ ते 

, 
७४७ , ७४८/१ , ७४८/२ , ७४ ९ ते ७७६ , ७७८ ते 


६४१ ते 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र 


जिल्हा . 


गट . 


स्थानिक क्षेत्र . 


वगळण्याचा दिनांक . 


निवडणूक 
विभाग . 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
७८४ , ७८५/१ , ७८५/२ , ७८६ ते ८०७ , ८० ९ ते 
८१२ , ८१३/१ , ८१३/२ , ८१४ ते ८१६ , ८१७/१ , 
८१७/२ , ८१८ ते ८४२ , ८४३/१ , ८४३/२ , ८४४ ते 
८७३,८७४ / १,८७४ / २,८७४ / ३,८७४ / ४,८४५ 
ते ८ ९ ७ , ८ ९९ ते १००२ , १००४ ते १०२३ , १०२५ 
ते १०२८ , १०२ ९ / १ , १०२ ९ / २ , १०३० ते १०४३ , 
१०४५ , १०४६ , १०४८ ते १०६७ , १०६ ९ ते १० ९ ४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


4 


९ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT , 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 26th November 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 


No.ZPB - 2021 / CR - 06 / ( 1 ) / PR 5. — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) 
of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government 
of Maharashtra hereby excludes from the Chandrapur District , the local areas specified in column 
( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned in column ( 6 ) thereof : 


Schedule 


District . 


Block . 


Local areas . 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Electoral 
Division . 

( 4 ) 


Date of 
Exclusion . 

( 6 ) 


( 2 ) 

( 3 ) 
Chandrapur Chimur 


1 . 


Chimur 


26th 
November 

2021 


> 


- > 


( 5 ) 
Survey no of Bhisi village . 699 to 701 , 
1003/1 , 1003/2 , 1003/3 , 685/1 , 685/2 , 
74 to 76 , 490 , 1005 , 1047 , 62 , 1044 , 54 , 
688 , 997 , 1024 , 1068 , 394 , 6/1 , 6/2 , 936 , 
1 , 2 , 7 to 17 , 18/1 , 18/2 , 18/3 , 19 to 73 , 77 
to 128 , 128/1 , 128/2 , 129 to 135 , 136/1 , 
136/2 , 136/3 , 137 to 231 , 32/1 , 232 , 2 , 
233 to 258 , 259/1 , 259/2 , 260 to 280 , 
281/1 , 281/2 , 282 to 290 , 291/1 , 291 / 2A , 
291 / 2B , 292 to 319 , 320/1 , 320/2 , 321 
to 337 , 338/1 , 338/2 , 339 to 352 , 353/1 , 
353/2 , 354 to 393 , 395 to 413 , 415 to 
446 , 447/1 , 447/2 , 448 to 465 , 466/1 , 
466/2 , 467 to 483 , 484/1 , 484/2 , 485 , 
486 , 486/2 , 486/3 , 486/4 , 487 to 525 , 
526/1 , 526/2 , 527 to 551 , 552/1 , 552/2 , 
553 , 554 , 556 to 569 , 560/1 , 560/2 , 561 
to 607 , 608/1 , 608/2 , 609 to 613 , 614/1 , 
614/2 , 615 , 616/1 , 616/2 , 617 , 618/1 , 
618/2 , 619/1 , 619/2 , 620/1 , 620/2 , 621 
to 639 , 640/1 , 640/2 , 640/3 , 641 to 645 , 
646/1 , 646/2 , 647 to 653 , 654/1 , 654/2 , 
655 to 684 , 686 to 698 , 702 to 747 , 
748/1 , 748/2 , 749 to 776 , 778 to 784 , 
785/1 , 785/2 , 786 to 807 , 809 to 812 , 
813/1 , 813/2 , 814 to 816 , 817/1 , 817/2 , 
818 to 842 , 843/1 , 843/2 , 844 to 873 , 


- 


> 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ७६-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 
874/1 , 874/2 , 874/3 , 874/4 , 845 to 897 , 
899 to 1002 , 1004 to 1023 , 1025 to 
1028 , 1029/1 , 1029/2 , 1030 to 1043 , 
1045 , 1046 , 1048 to 1067 , 1069 to 1094 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


११ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२१ / प्र.क्र .०६ / ( २ ) /पं.रां . ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ 
चा महा . अधिनियम - पाच ) यांचे कलम ५ यासह २५६ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ क्रमांक ( ६ ) मध्ये 

J ) 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ पासून चंद्रपूर जिल्ह्याच्या चिमूर गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ 
शासकीय अधिसूचना , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक पीएसई १० ९ ६ / प्र.क्र .११४ / ०५ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर १ ९९ ६ मध्ये 

६ 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये , चंद्रपूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद २८ मध्ये चिमूर तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३ ) मधील 
नोंदीसमोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ चिमूर गट " या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
“ चिमूर गट खालील स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र वगळून " . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गट 


निर्वाचक 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 


वगळण्याचा दिनांक 


गण 


( १ ) 


( २ ) 
चंद्रपूर 


( ३ ) 

३ 
चिमूर 


( ४ ) 
चिमूर 


१ . 


> 


( ५ ) 

( ६ ) 
भिसी गावाचे सर्व्हे नं . ६ ९९ ते ७०१ , १००३/१ , १००३/२ , | २६ नोव्हेंबर २०२१ 
१००३/३ , ६८५/१ , ६८५/२ , ७४ ते ७६ , ४ ९ ० , १००५ , 
१०४७ , ६२ , १०४४ , ५४ , ६८८ , ९९ ७ , १०२४ , १०६८ , 
३ ९ ४ , ६/१ , ६/२ , ९ ३६ , १ , २ , ७ ते १७ , १८/१ , १८/२ , 
३ 
१८/३ , १ ९ ते ७३ , ७७ ते १२८ , १२८/१ , १२८/२ , १२ ९ ते 
१३५ , १३६/१ , १३६/२ , १३६/३ , १३७ ते २३१ , ३२/१ , 
२३२ , २ , २३३ ते २५८ , २५ ९ / १ , २५ ९ / २ , २६० ते २८० , 
२८१/१ , २८१/२ , २८२ ते २ ९ ० , २ ९ १ / १ , २ ९ १ / २ A , 
२ ९ १ / २ B , २ ९ २ ते ३१ ९ , ३२०/१ , ३२०/२ , ३२१ ते ३३७ , 
३३८/१ , ३३८/२ , ३३ ९ ते ३५२ , ३५३/१ , ३५३/२ , ३५४ 
ते ३ ९ ३ , ३ ९ ५ ते ४१३ , ४१५ ते ४४६ , ४४७/१ , ४४७/२ , 
४४८ ते ४६५ , ४६६/१ , ४६६/२ , ४६७ ते ४८३ , ४८४/१ , 
४८४/२ , ४८५ , ४८६ , ४८६/२ , ४८६/३ , ४८६/४ , ४८७ 
ते ५२५ , ५२६/१ , ५२६/२ , ५२७ ते ५५१ , ५५२/१ , 
५५२/२ , ५५३ , ५५४ , ५५६ ते ५६ ९ , ५६०/१ , ५६०/२ , 
५६१ ते ६०७ , ६०८/१ , ६०८/२ , ६० ९ ते ६१३ , ६१४/१ , 
६१४/२ , ६१५ , ६१६/१ , ६१६/२ , ६१७ , ६१८/१ , 
६१८/२ , ६१ ९ / १ , ६१ ९ / २ , ६२०/१ , ६२०/२ , ६२१ ते 
६३ ९ , ६४०/१ , ६४०/२ , ६४०/३ , ६४१ ते ६४५ , ६४६/१ , 
६४६/२ , ६४७ ते ६५३ , ६५४/१ , ६५४/२ , ६५५ ते ६८४ , 


. 


2 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
६८६ ते ६ ९ ८ , ७०२ ते ७४७ , ७४८/१ , ७४८/२ , ७४ ९ 
ते ७७६ , ७७८ ते ७८४ , ७८५/१ , ७८५/२ , ७८६ ते 
८०७ , ८० ९ ते ८१२ , ८१३/१ , ८१३/२ , ८१४ ते ८१६ , 
८१७/१ , ८१७/२ , ८१८ ते ८४२ , ८४३/१ , ८४३/२ , 
८४४ ते ८७३ , ८७४/१ , ८७४ / २,८७४ / ३ , ८७४/४ , 
८४५ ते ८ ९ ७ , ८ ९९ ते १००२ , १००४ ते १०२३ , १०२५ 

ते 
ते १०२८ , १०२ ९ / १ , १०२ ९ / २ , १०३० ते १०४३ , 
१०४५ , १०४६ , १०४८ ते १०६७ , १०६ ९ ते १० ९ ४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 

4 


१३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 26th November 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

No. ZPB - 2021 / CR - 06 / 2 ) /PR-5.—In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section ( 1 ) 
of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby excludes from the Chimur Block of Chandrapur District , the local areas specified in column 
( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 26th November 2021 ; and for that purpose 
amends the Government Notification , Rural Development and Water Conservation Department , 
No. PSE - 1096 / CR - 114 / 05 , dated the 19th September , 1996 as follows , namely 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 28 relating to Chandrapur District , 
against entry in column ( 3 ) relating to Chimur Taluka , in column ( 4 ) , for the words “ Chimur Block ” 
the following shall be substituted , namely 

" Chimur Block excluding the following local areas specified in column ( 5 ) ” . 


Schedule 


District 


Block 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Electoral 
College 

( 4 ) 
Chimur 


( 2 ) 
Chandrapur 


( 3 ) 
Chimur 


1 . 


> 


> 


> 


Local areas 

Date of 

exclusion 
( 5 ) 

( 6 ) 
Survey No. of Bhisi village 699 to 701 , 26th 
1003/1 , 1003/2 , 1003/3 , 685/1 , 685/2 , 74 ) November 
to 76 , 490 , 1005 , 1047 , 62 , 1044 , 54 , 688 , 2021 
997 , 1024 , 1068 , 394 , 6/1 , 6/2 , 936 , 1 , 
2 , 7 to 17 , 18/1 , 18/2 , 18/3 , 19 to 73 , 77 
to 128 , 128/1 , 128/2 , 129 to 135 , 136/1 , 
136/2 , 136/3 , 137 to 231 , 32/1 , 232 , 2 , 233 
to 258 , 259/1 , 259/2 , 260 to 280 , 281/1 , 
281/2 , 282 to 290 , 291/1 , 291 / 2A , 291 / 2B , 
292 to 319 , 320/1 , 320/2 , 321 to 337 , 
338/1 , 338/2 , 339 to 352 , 353/1 , 353/2 , 
354 to 393 , 395 to 413 , 415 to 446 , 447/1 , 
447/2 , 448 to 465 , 466/1 , 466/2 , 467 to 
483 , 484/1 , 484/2 , 485,486 , 486/2 , 486/3 , 
486/4 , 487 to 525 , 526/1 , 526/2 , 527 to 
551 , 552/1 , 552/2 , 553 , 554 , 556 to 569 , 
560/1 , 560/2 , 561 to 607 , 608/1 , 608/2 , 
609 to 613 , 614/1 , 614/2 , 615 , 616/1 , 
616/2 , 617 , 618/1 , 618/2 , 619/1 , 619/2 , 
620/1 , 620/2 , 621 to 639 , 640/1 , 640/2 , 
640/3 , 641 to 645 , 646/1 , 646/2 , 647 to 
653 , 654/1 , 654/2 , 655 to 684 , 686 to 698 , 
702 to 747 , 748/1 , 748/2 , 749 to 776 , 


> 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ७६-३ 


- 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


778 to 784,785 / 1 , 785/2 , 786 to807,809 
to 812 , 813/1 , 813/2 , 814 to 816 , 817/1 , 
817/2 , 818 to 842,843 / 1 , 843 / 2,844 to 
873 , 874/1 , 874/2 , 874/3 , 874/4 , 845 to 
897,899 to 1002 , 1004 to 1023 , 1025 to 
1028 , 1029/1 , 1029/2 , 1030 to 1043 , 1045 , 
1046 , 1048 to 1067 , 1069 to 1094 . 


> 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


१५ 


ग्रामविकास विभाग , 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ६१ . 


- 


क्रमांक झेडपीबी २०२१ / प्र.क्र . ०६ / ( ३ ) / पं.रा .५ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( सन १ ९ ५ ९ चा महा . अधिनियम तीन ) 
याचे कलम ४ चे पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 
आलेल्या सुधारणांनुसार व संविधानाच्या भाग- IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद चंद्रपूर , ग्रामपंचायत भिसी आणि 
ग्रामसभा भिसी यांच्याशी विचार विनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे 

अनुसूची 


: 


अ.क्र . | महसुली गाव 


स्थानिक क्षेत्रे 


गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 

( ४ ) 
२६ नोव्हेंबर २०२१ 


( १ ) 


( २ ) 
भिसी 


१ . 


( ३ ) 
भिसी गावाचे सर्वे नं . ६ ९९ ते ७०१ , १००३/१ , १००३/२ , १००३/३ , 
६८५/१ , ६८५/२ , ७४ ते ७६ , ४ ९ ० , १००५ , १०४७ , ६२ , १०४४ , ५४ , 
६८८ , ९९ ७ , १०२४ , १०६८ , ३ ९ ४ , ६/१ , ६/२ , ९ ३६ , १ , २ , ७ ते १७ , 
१८/१ , १८/२ , १८/३ , १ ९ ते ७३ , ७७ ते १२८ , १२८/१ , १२८/२ , १२ ९ 
ते १३५ , १३६/१ , १३६/२ , १३६/३ , १३७ ते २३१ , ३२/१ , २३२ , २ , 
२३३ ते २५८ , २५ ९ / १ , २५ ९ / २ , २६० ते २८० , २८१/१ , २८१/२ , २८२ 
ते २ ९ ० , २ ९ १ / १ , २ ९ १ / २ A , २ ९ १ / २ B , २ ९ २ ते ३१ ९ , ३२०/१ , ३२०/२ , 
३२१ ते ३३७ , ३३८/१ , ३३८/२ , ३३ ९ ते ३५२ , ३५३/१ , ३५३/२ , 
३५४ ते ३ ९ ३ , ३ ९ ५ ते ४१३ , ४१५ ते ४४६ , ४४७/१ , ४४७/२ , ४४८ ते 
४६५ , ४६६/१ , ४६६/२ , ४६७ ते ४८३ , ४८४/१ , ४८४/२ , ४८५ , ४८६ , 
४८६/२ , ४८६/३ , ४८६/४ , ४८७ ते ५२५ , ५२६/१ , ५२६/२ , ५२७ ते 
५५१ , ५५२/१ , ५५२/२ , ५५३ , ५५४ , ५५६ ते ५६ ९ , ५६०/१ , ५६०/२ , 
५६१ ते ६०७ , ६०८/१ , ६०८/२ , ६० ९ ते ६१३ , ६१४/१ , ६१४/२ , 


६१५ , ६१६/१ , ६१६/२ , ६१७ , ६१८/१ , ६१८/२ , ६१ ९ / १ , ६१ ९ / २ , 
६२०/१ , ६२०/२ , ६२१ ते ६३ ९ , ६४०/१ , ६४०/२ , ६४०/३ , ६४१ ते 

ते 
६४५ , ६४६/१ , ६४६/२ , ६४७ ते ६५३ , ६५४/१ , ६५४/२ , ६५५ ते ६८४ , 
६८६ ते ६ ९ ८ , ७०२ ते ७४७ , ७४८/१ , ७४८/२ , ७४ ९ ते ७७६ , ७७८ ते 
७८४ , ७८५/१ , ७८५/२ , ७८६ ते ८०७ , ८० ९ ते ८१२ , ८१३/१ , ८१३/२ , 


2 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ७६-३अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ 


८४४ 


( ३ ) 
८१४ ते ८१६ , ८१७/१ , ८१७/२ , ८१८ ते ८४२ , ८४३/१ , ८४३/२ , 
ते ८७३ , ८७४/१ , ८७४/२ , ८७४/३ , ८७४/४ , ८४५ ते ८ ९ ७ , ८ ९९ ते 

, 
१००२ , १००४ ते १०२३ , १०२५ ते १०२८ , १०२ ९ / १ , १०२ ९ / २ , १०३० 
ते १०४३ , १०४५ , १०४६ , १०४८ ते १०६७ , १०६ ९ ते १० ९ ४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


4 


१७ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 26th November 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT . 


No.ZPB - 2021 / CR - 06 / ( 3 ) / PR 5.- In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959 ) , read with clause ( g ) 
of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that behalf , and in 
partial modification of all earlier notifications issued in this behalf , and after consultation with the 
Standing Committee of the Chandrapur Zilla Parishad , Village Panchayat and Gram Sabha Bhisi in 
Chandrapur District , the Government of Maharashtra , hereby declares that the local areas specified 
in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue village Bhisi as specified in 
column ( 2 ) thereof , shall cease to be the village , for the purpose of Part IX of the Constitution , with 
effect from the date shown in column ( 4 ) thereof . 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Village 

( 2 ) 
Bhisi 


1 . 


Local Areas 

Date of Cessation 
( 3 ) 

( 4 ) 
Survey No. of Bhisi village . 699 to 701 , 26th November 2021 
1003/1 , 1003/2 , 1003/3 , 685/1 , 685/2 , 74 


to 76 , 490 , 1005 , 1047 , 62 , 1044 , 54 , 688 , 


> 


997 , 1024 , 1068 , 394 , 6/1 , 6/2 , 936 , 1 , 2 , 7 


> 


> 


> 


to 17 , 18/1 , 18/2 , 18/3 , 19 to 73 , 77 to 128 , 


> 


> 


128/1 , 128/2 , 129 to 135 , 136/1 , 136/2 , 


> 


136/3 , 137 to 231 , 32/1 , 232 , 2 , 233 to 258 , 


259/1 , 259/2 , 260 to 280 , 281/1 , 281/2 , 282 


to 290 , 291/1 , 291 / 2A , 291 / 2B , 292 to 319 , 


320/1 , 320/2 , 321 to 337,338 / 1 , 338 / 2,339 
to 352 , 353/1 , 353/2 , 354 to 393 , 395 to 


> 


413 , 415 to 446 , 447/1 , 447/2 , 448 to 465 , 


466/1 , 466/2 , 467 to 483 , 484/1 , 484/2 , 


485 , 486 , 486/2 , 486/3 , 486/4 , 487 to 525 , 


> 


526 / 1,526 / 2,527 to 551 , 552/1 , 552 / 2,553 , 


554 , 556 to 569 , 560/1 , 560/2 , 561 to 607 , 


608/1 , 608/2 , 609 to 613 , 614/1 , 614/2 , 
615 , 616/1 , 616/2 , 617 , 618/1 , 618/2 , 


619/1 , 619/2 , 620/1 , 620/2 , 621 to 


> 


639 , 640/1 , 640/2 , 640/3 , 641 to 645 , 


646/1 , 646/2 , 647 to 653 , 654/1 , 654/2 , 


655 to 684 , 686 to 698 , 702 to 747 , 748/1 , 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 3 ) 
748 / 2,749 to776,778 to784,785 / 1 , 785/2 , 
786 to807,809 to812,813 / 1,813 / 2,814 
to 816 , 817/1 , 817/2 , 818 to 842 , 843/1 , 
843/2 , 844 to 873 , 874/1 , 874/2 , 874/3 , 
874/4 , 845 to 897 , 899 to 1002 , 1004 to 
1023 , 1025 to 1028 , 1029/1 , 1029/2 , 1030 
to 1043 , 1045 , 1046 , 1048 to 1067 , 1069 


> 


to 1094 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


2 


3 


आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०२१ /प्र.क्र . ०६ / पं.रा.५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ चे पोट - कलम ( १ ) , ( १ ख ) आणि ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन २०१७ / प्र.क्र . २१ / नवि १८ , दिनांक २६ नोव्हेंबर , 
२०२१ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्हातील भिसी 
महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ चे 
पोटकलम ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे भिसी नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत गठित करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा पाच ) 
याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( त्याने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा 
आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड 
( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , चंद्रपूर जिल्हातील भिसी 
महसुली गावासंबधात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील 
हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक एमपीएच - १ ९९ ७ / सीआर -६४५ / ५६ ( ४७ ) 
दिनांक २० जुलै १ ९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर भिसी नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि 
तिच्याकडे निहित असतील . 


- 


> 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीकांत लोंढे , 
शासनाचे उप सचिव . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , नोव्हेंबर २६ , २०२१ / अग्रहायण ५ , शके १ ९ ४३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 26th November 2021 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITI ACT , 1961 . 


No. ZPB - 2021 / CR - 06 / PR 5.- Whereas , the Government of Maharashtra , under the Notification , 
Urban Development Department , No.MUN - 2017 / C.R.21 / UD - 18 , dated 26th November , 2021 ( 
hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of Section 341 A of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) has specified the local area of revenue village of 
Bhisi in Chandrapur District to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat as provided 
in sub - sections ( 1 ) , ( 1B ) and ( 2 ) of the said section 341 A of the said Act , by the name of the Bhisi 
Nagar Panchayat , is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
( Mah . V of 1962 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( vi ) of sub - section ( 2 ) of section 255 
of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all 
other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby directs that all the 
assets , rights and liabilities of the Chandrapur Zilla Parishad , ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) in respect of the revenue village Bhisi in Chandrapur 
District shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Bhisi Nagar Panchayat 
on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and Water 
Conservation Department , No. MPH - 1997 / CR - 645 / 56 ( 47 ) , dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIKANT LONDHE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


